मुंबई मेट्रो रेल्वे ४ प्रकल्पाकरिता मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला 
राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज वितरीत 


करण्याच्या 


लेखाशिर्षामध्ये सुधारणा 


करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


नगर विकास विभाग 


झासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३२०/प्र.क्र.७०/नवि-७ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ मार्च, २०२४. 


संदर्भ - शासन निर्णय क्र.एनएसपी-३३१४/प्र.क्र.१०/नवि-७, दिनांक १८ डिसेंबर, २०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुंबई, नागपूर व पुणे या मेट्रो प्रकल्पांसाठी निधी वितरीत करण्यासाठी नवीन 
लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत संदर्भाधिन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 
लेखाशिर्षात अंशत: सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मुंबई मेट्रो मार्ग-४ व ४अ या दोन्ही प्रकल्पांसाठी राज्य शासनामार्फत द्यावयाच्या 


दुय्यम कर्जाच्या रकमेचे वितरण करण्यासाठी विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविलेल्या 


लेखाशिर्षाच्या नावामध्ये विवरणपत्र-ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


“विवरणपत्र-अ” 


तपशील इंग्रजी लेखाशिर्ष मराठी लेखाशीर्ष 
मागणी क्र. Demand No. F-7 मागणी क्र. एफ-७ 
प्रधान लेखाशिर्ष 6217- Loans for Urban Development ६२१७ नगर विकासासाठी कर्ज 
उप प्रधान 60- Other Urban Development 
लेखाशिर्ष Schemes ६०- इतर नगर विकास योजना 
गौण शीर्ष 190, Loans to public sector and other १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
Undertaking State Scheme उपक्रमांसाठी कर्जे 
(००)(०१) मुंबई मेट्रो रेल्वे ४ प्रकल्पाकरिता 
(00)(01) State Government Subor dinated मुंबई महानगर yest विकास प्राधिकरणाला 
ae Loan to Mumbai Metropolitan Region —_ कर्वे RTE 
गटव उपगट Development Authority for Mumbai ज्य शासनाचे दुय्यम » RTS 
लेखाशीर्ष Metro Rail 4 Project, (State Programme) कार्यक्रम) 


55, Loans and Advances 
(CRC - 62170812) 


५५- कर्जे व आगाऊ रकमा 
(सांकेतांक क्र. ६२१७०८१२) 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२०/प्र.क्र.७०/नवि-७ 


“विवरणपत्र-ब” 


तपशील इंग्रजी लेखाशिर्ष मराठी लेखाशीर्ष 
मागणी क्र. Demand No. F-7 मागणी क्र. एफ-७ 
प्रधान लेखाशिर्ष ee त तोक ६२१७ नगर विकासासाठी कर्जे 
Development 
60- Other Urban 
उप प्रधान लेखाशिर्ष | Development Schemes ६०- इतर नगर विकास योजना 
गौण शीर्ष 190, Loans to public sector and १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
other Undertaking State Scheme उपक्रमांसाठी कर्जे 
(00)(01) State Government (00)(09) मुंबई मेट्रो रेल्वे ४व ४अ 
Subordinated Loan to Mumbai प्रकल्पाकरिता मुंबई महानगर yest 
= Metropolitan Region Development Prone WREST USI ARIA 
गट व उपगट Authority for Morabai Metro Rail विकास प्राधिकरणाला राज्य शासना 
लेखाशीर्ष 4 and 4AProject, (State दुय्यम कर्ज, (राज्य कार्यक्रम) 
वगा ५५- कर्जे व आगाऊ रकमा 


55, Loans and Advances 


(CRC - 62170812) (सांकेतांक क्र. § 29902 92) 


०२. 


03. 


सदर Sa आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून अंमलात येतील. 


सदरचा शासन निर्णय महाळेखापाल कार्यालयाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सं.ख. 


वि./चा-१नगर विकास विभाग/यूओआर-१६२/२०२३-२४/१२२६, दिनांक २२/०२/२०२४ व 


वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १०/अर्थ-१६, दिनांक २१.०३.२०२४ अन्वये प्राप्त 


सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 
२०२४०३२७१७३६०९९२२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करून 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VIJAY KARBHARI 
CHAUDHARI 


Digitally signed by VUAY KARBHARI CHAUDHARI 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368b8b 
adbee9e69852845f0a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E1FEEA176A1E6A273C574BB6F 1A1EDB58BF87424 
118BCCD6EE07340581733B70, cn=VIJAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2024.03.27 17:48:36 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२०/प्र.क्र.७०/नवि-७ 


६. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.महानगर आयुक्‍त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 

११.सर्व सह सचिव/उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प-१६/त्र्ष्ण व हमी/अर्थोपाय, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.कक्ष अधिकारी, नवि-४/५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.लेखा अधिकारी (नवि-३१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


